दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
नुसार पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये 
संचालनालय कार्यालयातील गट अ ते 
गट ड संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : माहिती-२०२१/प्र.क्र.२६/सां.का.३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :२३ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा : १) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. दिव्यांग-२०१३/प्र.क्र.3५/ 
दि.क.२, दि. ०७.१०.२०१६ 
३) शासन परिपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/ 
दि.क.२, दि.१२.११.२०२० 
8) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची क्र.सं.३८.१६/ 
२०२० - डीडी Ill दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना 
५) शासन परिपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र. २५१/ 
दि.क.२, दि.०२.०२.२०२१ 
६) संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांचे पत्र क्र.आस्थापना/अपंगासाठी 
सुनिश्चित पदे/२०१९/२५८, दि.१०.०२.२०२१ 
७) संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांचे पत्र क्र.आस्थापना/अपंगासाठी 
सुनिश्चित पदे/२०१९/२७९, दि.१७.०२.२०२१ 
प्रस्तावना :- 
दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील 
पदांची सुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाच्या दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करुन सदर यादी केंद्र शासनाच्या 
www.disabilityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर Policy/Act/Rules-Notification येथे List of post 
identification suitable for Persons with Benchmark Disability notified on 08.09.2029 या 
शिर्षाखाली प्रसिद्ध केली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि.०२.०२.२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये, राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याबाबतच्या सूचना 
निर्गमित केल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील निर्देशास अनुसरुन सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या 
अधिपत्याखालील पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय कार्यालयातील गट अ ते गट ड संवर्गातील 
पदांपैकी दिव्यांग प्रवर्गाकरीता पदे सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः माहिती-२०२१/प्र.क्र.२६/सां.का.३ 


शासन निर्णय :- 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या 
अखत्यारीतील पदांची सुनिश्चिती करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, 
नवी दिल्ली यांनी दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी 
करुन प्रसिद्ध केळेली आहे. त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्र शासनाने दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेली 
गट अ ते गट ड मधील जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत, अशी पदे तसेच केंद्र शासनाने 
प्रसिद्ध केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदारी, कामाचे स्वरुप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य 
शासन सेवेतील पदांशी समान आहे, अशा पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील 
ती पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित राहतील, अशा सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि. 
०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. 


२. त्यास अनुसरुन केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेतील 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या गट अ ते गट ड संवर्गाकरीता प्रसिद्ध केलेल्या यादीतील सांस्कृतिक 
कार्य विभागाच्या अधिपत्याखालील पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये Cates येथील गट अते गट ड 
संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी विवरणपत्र-अ व ब मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सुनिश्चित करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णयकेंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी 
दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि.०२.०२.२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Os सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र.२०२१०२२३१५२०४०३७२३ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरी ने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Vilas Ramrao 
Thorat 


(विलास थोरात) 
सोबत : विवरणपत्र-अव ब उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. राज्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः माहिती-२०२१/प्र.क्र.२६/सां.का.३ 


षु. 


qo. 
११. 
१२. 
१३. 


मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे 

संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई 

सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

उप सचिव (आस्थापन), सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती, सां.का.३ 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः माहिती-२०२१/प्र.क्र.२६/सां.का.३ 


विवरणपत्र अ 


शासन निर्णय क्रमांक : माहिती-२०२१/प्र.क्र.२६/सां.का.३, दि.२३ फेब्रुवारी,२०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


अ. | कार्यालयातील | शारिरीक योग्यता | अपंगांसाठी सुनिश्चिती पदांच्या कर्तव्य/ जबाबदाऱ्या/ कामे 
क्र | पदनाम करावयाची वर्गवारी 
१ २ 3 8 4 
सहायक S, ST, BN, a) B, LV १. खर्चमेळाचे काम करणे. 
; लेखाधिकारी | MF RW, b) D, HH २. लेखाविषयक कामे पार पाडणे. 
SE, प, C c) OA,BA, OL, BL, 
CP, LC, Dw, AAV, 
MDy 
d) ASD (M), SLD, MI 
e) MD Involving (a) to 
(d)above 
२ | जतन S, BN, MF, | a) D, HH १. पुरातत्व स्थापत्य विषयक कामे करणे. 
सहायक Re? 1 cee. se २. कनिष्ठ अभियंत्याच्या कामात मदत करणे. 
र Ww, . y जतन कामाच्या अंदाजपत्रकांची a at 
"णाय शा © दुरूस्ती कामाच्या अंदाजपत्रकांची छाननी 
१) MD involving (a) to करणे. 
(c) above 
3 प्राणीचर्मपूरक |S, BN,MF, | a) LV १. संग्रहालयातील प्रदरशित व अप्रदशित प्राणी, पक्षी, 
Re b) D, HH मासे, सरीसृप इ. स्टफजीवांचे जतन व संरक्षण 
० OL, CP, Dw, AAV | करणे. 
d) ASD (M), SLD, MI aa 
e) MD involving (a) to | 2-5 रासायनिक प्रक्रियेद्वारे स्वछता करणे. 
(d)above 
छायाचित्र S, SE, RW, | a) B, LV १. राज्यात सापडणाऱ्या निखात निधीचे, 
| चालक ST,MF,C | b) D, HH संग्रहालयातील 
1111 a पुरावशेषांचे छायाचित्रण करणे. 
d) ASD (M, MoD), २. जतन दुरूस्ती प्रकल्पाचे कामापूर्वी व कामानंतरचे 
SLD, MI छायाचित्रण करणे 
e) MD involving (a) to 
(d) above 
५ | बगीचा S, ST, W, a) B, LV १. स्मारकाच्या जतन संवर्धनाचे काम सुरू असताना 
उपआवेक्षक ह RW, SE, र ना कता | 
’ c 9 5 5 5 देखरेख =) ठेवणे 
C, MF CP, LC, Dw, AAV देखरेख ठेवणे. 


d) ASD (M, MoD), 
SLD, MI 

e) MD involving (a) to 
(d) above 


2. कनिष्ठ अभियंत्यांना कामात मदत करणे. 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः माहिती-२०२१/प्र.क्र.२६/सां.का.३ 


६ | मार्गदर्शक S, ST, W, PP, | a) LV १. संग्रहालय पाहण्यास येणाऱ्या पर्यटकांना 
arena |MF,SE,H, |b) D, HH संग्रहाळयाविषयी 
€ OA, BA, CP, LC, Sia वरतुची 
it ae व संग्रहालयातील प्रदर्शित वस्तुंची माहिती 
व) ASD (M, MoD), पुरविणे. 
ID, SLD, MI २. पर्यटकांच्या spd निरसन करणे. 
e) MD involving (a) to 
(d) above 
संशोधन S,BN, SE, a) B, LV १. उत्खननात सापडलेल्या वस्तुची पाहणी करून 
सहायक ल. र. वा त्यावर संशोधन करणे. 
CST, c) OA,BA, er ao 
wy OL,OALCP, LC, Dw, | 2 14 Teer Hrata Feat , 
AAV, MDy 
d) ASD (M), SLD, MI 
e) MD involving (a) to 
(d) above 
८ | सहायक S,ST,W,BN, | a) B, LV १. संग्रहालय संवर्धनाचे प्रस्ताव तपासून 
१०6 DD मंजूरीकरीता सादर करणे. 
H,C,MF c) OA,BA, OL, OAL, 
CP, LC, Dw, 
AAV, Mdy 
d) ASD (M), SLD, MI 
e) MD involving (a) to 
(d) above 
९ | कलाकार S, ST, W, a) B, LV संग्रहाळयातील प्रदर्शनीय वस्तुंची दाळननिहाय 
BN, एर 9. | b)D, HH कलात्मकरित्या मांडणी करणे. 
H, c) OA, OL, OAL, CP, 
Cc Dw, AAV 
d) ASD (M, MoD), 
ID, SLD, MI 
e) MD involving (a) to 
(d) above 
वरिष्ठलेखा/ | S, ST, W, a) B, LV लेखाविषयक कामे पार पाडणे. 
परिवेक्षलिपि RW, H, C, b) D, HH 
= MF c) OA, OL, BA, BL, 


OAL, CP, LC, Dw, 
AAV 

d) ASD (M), SLD, MI 
e) MD involving (a) to 
(d) above 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः माहिती-२०२१/प्र.क्र.२६/सां.का.३ 


I 


लघुटंकलेख 
क 


S, ST, W, L, 
MF, RW, SE, 
H, C 


a) B, LV 

b) HH 

c) OA, OL, BL, OAL, 
CP, LC, Dw, AAV 

d) ASD (M), SLD, MI 
e) MD involving (a) to 
(d) above 


संचालकांनी दिलेली कामे पूर्ण करणे. 


१२ 


लिपिक- 
टंकलेखक 


$, ST, W, 
RW, H, C, 
BN, SE 


a) B, LV 

b) D, HH 

c) OA, OL,OAL, CP, 
LC, Dw, AAV 

d) ASD (M), SLD, MI 
e) MD involving (a) to 
(d) above 


१. टंकळेखन करणे. 
२. नस्ती तयार करणे. 
३. कार्यालयीन कामकाजात मदत करणे. इ. 


१३ 


सुतार 


S, ST, BN, 
KC, MF, SE 


a) LV 

b) D, HH 

c) OL, Dw, AAV 

d) ASD (M), SLD, MI 
e) MD involving (a) to 
(d) 


वस्तुसंग्रहालयातीळ दालने व इतर लाकडी 
सामानाची दुरूस्तीची कामे करणे. 


| 


राखणदार 


ST,W,BN,L, 
MF,RW,SE,C 


a) LV 

b)D,HH 

c)OA,BA,OL, CP, LC, 
Dw, AAV 

d)ASD(M), ID, SLD, 
MI 

e) MD involving (a) to 
(d) 


१. कार्यालय व वस्तुसंग्रहाळयाची राखण करणे. 
२. संग्रहालयाची देखभाल करणे. 


9% 


। 


दफ्तरी 


माळी 


$, ST, W, 
MF, 

SE,BN, RW, 
H,C 


S, ST, W, 
BN, RW, SE, 
H, 

C 


a) B, LV 

b) D, HH 

c) OA, BA, OL, OAL, 
CP, LC, Dw, 

AAV, 

d) ASD (M, MoD), 
ID, SLD, MI 

e) MD involving (a) to 
(d) above 

a) B, LV 

b) D, HH 

c) OA, OL, OAL, CP, 
LC, Dw, AAV 

d) ASD (M, MoD), 
SLD, MI 


१. कार्यालयातील अभिलेखांची मांडणी करणे व 
जतन करणे. 
२. वरीष्ठांना अभिलेख उपलब्ध करून देणे 


संग्रहालयाच्या आवारात व स्मारकाच्या सभोवताली 
तयार करण्यात आलेला बागबगीचा फुलविणे व 
त्यांची निगा राखणे. 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः माहिती-२०२१/प्र.क्र.२६/सां.का.३ 


१६ । मोची S, BN, L, a) LV कार्यालयातील साफसफाई करणे. 
MF, b) D, HH 
SE c) OA, OL, BL, OAL, 
CP, LC, Dw, AAV 
d) ASD (M, MoD), 
ID,SLD, MI 
e) MD involving (a) to 
(d) above 
e) MD involving (a) to 
(d) above 
१८ | शिपाई S,ST,W, L, a) B, LV टपालाची ने-आण करणे, सर्व प्रकारची देयके 
ae re = ह ea तता कोषागार कार्यालयात सादर करणे, कार्यालयीन 
’ ’ Cc ’ ’ 9 9 कामकाजात करणे 
तया) कामकाजात मदत , 
d) ASD (M, MoD), 
ID,SLD, MI 
e) MD involving (a) to 
(d) above 
१९ | पाणीवाला S, ST, W, a) LV पाणी भरणे, वाटप करणे व इतर पाण्यासंदर्भातीळ 
BN, b) D, HH कामे. 
RW, SE, प, L | c) OL, CP, LC, Dw, 
AAV 
d) ASD (M, MoD), 
ID, SLD, MI 
e) MD involving (a) to 
(d) above 
२० | पहारेकरी S, ST, W, a) LV १. राज्य संरक्षित स्मारकाची देखरेख करणे, पहारा 
oo = oe ह Aloe ae देणे, स्मारकाच्या सुरक्षिततेची व स्वच्छतेची 
SE, - te Dw,AAV क काळजी घेणे. 
प, € d) ASD (M), SLD, MI | २. संग्रहालयात पहारा देणे व सुरक्षिततेबाबत 
e) MD involving (a) to काळजी घेणे 
(d) above 
29 | सफाई S, ST, W, a) B, LV कार्यालयाची स्वच्छता व साफसफाई करणे. 
कामगार BN, b) D, HH 
L,KC, PP, c) OL,OAL, OA, CP, 
SE, C LC, Dw, AAV 
d) ASD (M, MoD), 
ID, SLD, MI 
e) MD involving(a) to 
(d) above 
२२ | फरराठा S, ST, W, a) B, LV कार्यालयाची स्वच्छता व साफसफाई करणे. 
BN, b) D, HH 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः माहिती-२०२१/प्र.क्र.२६/सां.का.३ 


L,KC, PP, c) OL,OAL, OA, CP, 
SE, C LC, Dw, AAV 

d) ASD (M, MoD), 
ID, SLD, MI 

e) MD involving (a) to 
(d) above 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS  USED:S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, 
BN=Bending , L=Lifting, KC=Kneeling &Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, CL=Climbing, PP= Pulling 
& Pushing, MF=Manipulation by Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication, 
CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One 
Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both leg & one arm , 
BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw =Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, 
MDy=Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual 
Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः माहिती-२०२१/प्र.क्र.२६/सां.का.३ 


विवरणपत्र § ब 


शासन निर्णय क्र. माहिती २०२१/ प्र.क्र.२६/ सां.का.३, दि.२३ फेब्रुवारी, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


अ. | कार्यालयातील शारिरीक अपंगांसाठी सुनिश्चिती पदांच्या कर्तव्य/ जबाबदाऱ्या/ कामे 
क्र | पदनाम योग्यता करावयाची वर्गवारी 
q Q 3 ° 4 
| संचालक S, ST, MF, ।9)7), HH १. कार्यालय प्रमुख तथा नियंत्राण 
BN, b) OA, BA,OL, अधिकारी 
RW, SE LC, Dw, AAV, MD eye त eee 
Mi * | 2. ad प्रशासकीय कामावर देखरेख 
c) SLD, MI es 
d) MD involving ठेवणे. 
(a) to (c) above ३. सर्व संवर्धन कामावर देखरेख 
ठेवणे. इ. 
२ | उपसंचालक S, ST, W, a) D, HH १. संचालकांनी सोपविलेली कामे पार 
BN, b) OA, OL, CP, पाडणे. 
RW, SE LC, Dw, AAV asia 
क २. क्षेत्रिय कार्यालयांना मार्गदर्ठान 
c) SLD aA 
d) MD involving : 
(a) to (c) above ३. संवर्धन कामावर देखरेख ठेवणे. 
३ | उपअभियंता S, ST, W, a) D, HH १. राज्य संरक्षित स्मारकांच्या 
BN, b) OA, OL, CP, संवर्धनविषय अंदाजपत्रके/ निविदांची 
RW, SE LC, Dw, AAV क्रां 
ह वा छानणी | 
d) MD involving 2. अंदांजपत्रकांना तांत्रिक मान्यता 
(a) to (c) above देणे 
३. संचालकांनी सोपविलेली कामे पूर्ण 
करणे 
४. संवर्धन कामामध्ये मार्गदर्शन करणे. 
४ | प्रशासकीय S, ST, W, a) B, LV १. प्रशासकीय कामावर देखरेख 
अधिकारी RW, SE, b) D, HH ठेवणे. 
H, €, MF c) OA,BA, OL, BL, त्या वी 
_ आर हाताळणे. 
OAL: BLOA: CP, 2. आस्थापना विषयक बाबी हाताळणे 
LC, Dw, AAV 
d) MI, SLD 
e) MD Involving (a) 
to (d)above 
4 | सहायक संचालक |S, ST, w, a) B, LV १. क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख म्हणून 
क eRe ह 0, HH प्रशासकीय कामे करणे. 
H, C, MF c) OA,BA, OL, BL, a 
OAL. हात CP. oe स्मारकांच्या जतन दुरूस्तीचे 
अंदाजपत्रके तयार करणे. 


LC, Dw, AAV 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः माहिती-२०२१/प्र.क्र.२६/सां.का.३ 


१) MI, SLD 
e) MD Involving (a) 
to (d) above 


३. संवर्धन विषयक कामांची पाहणी 
करणे व कामाबाबत मार्गदर्शन करणे. 
४. पुरातत्वीयस्थळाचे उत्खनन कार्य 
तपासणे. 


६ । अभिरक्षक S, ST, W, a) LV १.संग्रहालय प्रमुख म्हणून 
ine eae त. ह. a आस्थापनाविषयक व संग्रहालय 
’ Cc ’ ’ » Dw, व्यवस्थापन विषयक कार्य पार 
वी i व्यवस्थापन विषयक सर्व कार्य पार 
d) ASD (M), ID, पाडणे. 
SLD, MI २. संग्रहालय विकासाचे प्रस्ताव तयार 
९) MD involving (a) | करणे. 
to (d)above 
७ =| Bu अभिरक्षक S, ST, W, a) LV १.संग्रहालय प्रमुख म्हणून 
र L, PP, त meee sas आस्थापनाविषयक व संग्रहालय 
’ Cc ’ 9 » Dw, व्यवस्थापन विषयक कार्य पार 
“ac re व्यवस्थापन विषयक सर्व कार्य पार 
d) ASD (M), ID, पाडणे. 
SLD, MI २. संग्रहालय विकासाचे प्रस्ताव तयार 
९) MD involving (a) | करणे. 
to (d)above 
८ | नोंदणी अधिकारी |S, ST, w, a) B, LV १. पुरावशोष तसेच बहुमूल्य 
a a | ह Be ee कलाकृतीचे शोध करणे व त्याचे जतन 
9 9 Cc ’ ’ ; ’ संव करणे 
OAL, BLOA, CP, a i 
LC, Dw, AAV २. पुरावशोषांची तपासणी करून 
d) MI, SLD अधिकृत नोंदणी करून प्रमाणपत्र 
e) MD Involving (a) | देणे 
to (d)above 
९ | कनिष्ठ अभियंता |S, ST, w, a) D, HH १. राज्य संरक्षित स्मारकांच्या 
क ae i peo CP, LC, | संवर्धनविषय अंदाजपत्रके/ निविदांची 
’ ’ Ww, करणे 
RW, SE, c) SLD, MI छानणी को See 
प, € त) MD Involving (9) | २- अंदांजपत्रकांना तांत्रिक मान्यता 
to (c) देणे 
above 3. संचालकांनी सोपविलेली कामे पूर्ण 


करणे 

४. संवर्धन कामामध्ये मार्गदर्शन करणे. 
५. उप अभियंत्याला कामात मदत 
करणे. 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः माहिती-२०२१/प्र.क्र.२६/सां.का.३ 


| अधिक्षक S,ST,W,SE, | a) B,LV १. कार्यालयातील आस्थापना विषयक 
Rae y noe oe कामे, प्रशासकीय कामे तसेच 
c 9 9 ’ ’ प्रकरण व 
का ie न्यायालयीन प्रकरण हाताळणे व 
AAV वरीष्ठांना सादर करणे. 
d) SLD, MI 
e) MD involving (a) 
to (d) 
१ १ | सहायक अभिरक्षक | S, ST, W, a) LV १. अभिरक्षक व उप अभिरक्षकांना 
ee pve कामात सहाय्य करणे. 
Pea pe adi २. संग्रहालयातील दालनाची 
त) ASD (M), ID, देखभाल करणे. 
SLD, MI ३. संग्रहालय विकास कामांचे प्रस्ताव 
e) MD involving (a) | तयार करणे. 
to (d) above 
१२ | सहायक अधिक्षक | S, ST, W, a) B, LV १. कार्यालयातील आस्थापना विषयक 
a wee rae eat कामे, प्रशासकीय कामे हाताळणे. 
’ Cc ’ ’ 9 अधि क्षक : कामात करणे 
तः Cac pea. IRE अधिक्षक यांना कामात मदत , 
d) ASD (M), 
SLD,MI 
e) MD involving (a) 
to (d) above 
१३ । तंत्रसहायक S,BN, ST, a) D,HH १. पुरातत्वीय क्षेत्रात उत्खनन करणे. 
दो क, ee ee 2. निखात निधीचे जतन, संशोधन व 
व c) ASD(M), sLp, mi | 2 करणे. 
d)MD involving (a)to 
(c) 
१४ | तंत्रसहायक S,BN, ST, a) D,HH १. संग्रहालयाकरीता प्राचीन वस्तु 
(गवेषण) EE 00११५१४ गोळा करणे व त्याचे संशोधन करणे. 
रर ee anne rales पुरातत्वीय क्षेत्रात उत्खनन करणे. 
d)MD involving (a)to | 3- FST निधीचे जतन, संशोधन व 
(c) अभ्यास करणे. 
१५ | सर्वेक्षक-नि- S, ST, ७, L, | a) D, HH १. राज्य संरक्षित स्मारकांचे नकाशे 
आरेखक MF, RW, SE, | 5) OA, LC, OL, Dw, | तयार करणे. 
Cc AAV Se पवी य गत 
ले SLD, शा २. तंत्र सहायक यांना कामत मदत 


करणे. 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः माहिती-२०२१/प्र.क्र.२६/सां.का.३ 


d) MD involving (a) 
to (c) above 


१६ | चित्रकक्ष सहायक | S, ST, W, BN, | a) B,LV १. संग्रहालयातील प्रदर्शनीय वस्तुंची 
SE, RW, H, | b) 0, दालननिहाय कलात्मकरित्या मांडणी 
C,MF c) OA, BA, OL, क्यों 
OAL, CP, LC, Dw, ee 
AAV, Mdy २. संग्रहालयातील दालनाची 
d) ASD (४) SLD, देखभाल करणे. 
MI ३. संग्रहालय विकास कामांचे प्रस्ताव 
e) MD involving (a) तयार करणे. 
to (व) above 
१७ | संग्रहालय सहायक | S, ST, W, BN, | a) B,LV १. संग्रहालयातील प्रदर्शनीय वस्तुंची 
aa By 5 pe Bs दालननिहाय मांडणी करणे. 
’ c ’ ’ ’ संग्रहालयातील 
OAL, CP, LC, Dw, | = संग्रहालयातील दालनाची 
AAV, Mdy देखभाल करणे. 
१) ASD (M) SLD, ३. संग्रहालय विकास कामांचे प्रस्ताव 
MI तयार करणे. 
e) MD involving (a) 
to (d)above 
१८ | नाईक SST, ७, 1., | a) B, LV टपालाची ने-आण करणे, सर्व 
et a = ह करी endl प्रकारची देयके कोषागार कार्यालयात 
’ ’ Cc ’ 9 9 सादर करणे कार्यालयीन 
तका. ल , कार्यालयीन 
व) ASD (M, Mob), । कामकाजात मदत करणे. 
ID, SLD, MI 
e) MD involving (a) 
to (d) above 
१९ | मुख्यमाळी S, ST, W, a) B, LV संग्रहालयाच्या आवारात व 
BN, RW, SE, | 0) 0, HH स्मारकाच्या सभोवताली तयार 
र OS O08 करण्यात आलेला बागबगीचा 
C CP, LC, Dw, AAV a 
त) ASD (M, Mob), । फुलविणेव त्यांची निगा राखणे. 
SLD, MI 
e) MD involving (a) 
to (d) above 
२० | सफाई कामगार- |S, ST, W, a) B, LV कार्यालयाची स्वच्छता व साफसफाई 
नि-माळी शि by an करणे. 
L,KC, PP, c) OL,OAL, OA, 
SE, C CP, LC, Dw, AAV 


d) ASD (M, MoD), 
ID, SLD, MI 
e) MD involving (a) 
to (d) above 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः माहिती-२०२१/प्र.क्र.२६/सां.का.३ 


२१ | प्रयोगशाळा S,ST, W, L, | a) 5, LV संग्रहालयातील दगडी शिल्पे, 
परिचर/ चित्रकक्ष a - ee | are aa धातुंच्या वस्तू इ. रासायनिक 
परिचर 9 9 Cc ’ ’ ’ 
परिचर ee an प्रक्रियेद्वारे वेळोवेळी साफसफाई 
व) ASD (M, Mob), । करणे 
ID, SLD, MI 
e) MD involving (a) 
to (d) above 
२२ | रोजंदारी पहारेकरी | &, ST, w, a) LV स्मारकांवर देखरेख ठेवणे, त्यांचे 
1 ३: शिव योगा संरक्षण करणे, साफसफाई करणे. 
KC, PP, MF, | c) OA, OL, BL, CP, 
SE, LC, Dw, AAV 
H, C d) ASD (M), SLD, 
MI 
e) MD involving (a) 
to (d) above 
२३ | अंशकालीन S, ST, W, a) B, LV कार्यालयाची स्वच्छता व साफसफाई 
सफाईगार 39, b) D, HH करणे. 
L,KC, PP, c) OL,OAL, OA, 
SE, C CP, LC, Dw, AAV 
d) ASD (M, MoD), 
ID, SLD, MI 
e) MD involving (a) 
to (d) above 
२४ | उपआवेक्षक S, ST, W, a) LV १. स्मारकाचे जतन संवर्धनाची कामे 
BN, KC, MF, | b) D, HH सुरू असताना त्यावर देखरेख ठेवणे. 
SE c) OA, OL, CP, LC, 


Dw,AAV 

d) ASD (M), ID, 
SLD, MI 

e) MD involving (a) 
to (d) above 


२. कनिष्ठ अभियंत्यांना कामात मदत 
करणे. 

३. कार्यालयातील पुरातत्वीय कामे 
पार पाडणे. 


PHYSICAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED:S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending, 
L=Lifting, KC=Kneeling & Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, CL=Climbing, PP= Pulling & Pushing, 
MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication 
CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One 
Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both leg & one arm, 
BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, 
MDy=Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual 
Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental IIness, MD=Multiple Disabilities 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


